भारतीय संविधान अनुच्छेद २७५(१) योजने अंतर्गत मंजूर 
“Seegreen Solution with 608९४8 Society and 
Commissioner TDD-Creating of master plans of 
EMRS for sustainable buildings, human resources 
and facilities” या योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वांना मंजूरी 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१९/प्र.क्र. ८९/का-१९ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: ११/०९/२०१९ 
संदर्भ- 
१.जनजाती कार्य मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.5.॥०.११०१५/०१/२०१९-९७॥8॥७,दि.११/०३/२०१९ 
२.आदिवासी विकास विभाग,शासन निर्णय क्र.केंद्रीय-२०१९/प्र.क्र.६३/ का.१९, दिनांक २९/०६/२०१९ व 
दि.२३/०७/२०१९ 
प्रस्तावना- 
केंद्र शासनाकडून दरवर्षी विशेष केंद्रीय सहाय्य अंतर्गत अनुदान , भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 
२७५(१ अंतर्गत व अदिम जमाती विकास कार्यक्रम या योजनाअंतर्गत राज्य शासनास अनुदान प्रदान होत असते . या 
योजनाअंतर्गत प्राप्त होणा-या अनुदानासाठी नाविन्यपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्याबाबत प्रकल्प अधिकारी ए.आ.वि.प्रकल्प 
कार्यालय,शासकीय, अशासकीय/ सामाजिक /खाजगी संस्था यांना आदिवासी विकास विभागाकडून आवाहन करण्यात 
आलेले होते. यानुषंगाने प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची सविस्तर छाननी करून निवडक प्रस्ताव मा.मुख्य सचिव यांच्या 
अध्यक्षतेखालील कार्यकारी समितीकडे सादर करण्यात आले. सदर प्रस्तावामध्ये 5889881 solution LLP यांचा 
प्रस्ताव प्राप्त झाळा. प्रस्ताव मुख्यत्वे राज्यातील एकलव्य मॉडेल निवासी आश्रमशाळेसाठी मास्टर प्लॅन तयार करणे, 
एकलव्य आश्रम शाळेसाठी इमारत, संसाधन याबाबत नियोजन करणे व एकलव्य निवासी आश्रम झाळेच्या शाश्वत 
विकास करणे या बाबत आहे. 


२ राज्यातील एकलव्य मॉडेल निवासी आश्रमशाळेसाठी मास्टर प्लॅन तयार करणे, एकलव्य आश्रम शाळेसाठी 
इमारत, संसाधन याबाबत नियोजन करणे व एकलव्य निवासी आश्रम शाळेच्या शाश्वत विकास करणे या उद्देशातून 
आदिवासी विकास विभागाने मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील कार्यकारी समिती व शासनाच्या मान्यतेने “Seegreen 
Solution with Eklavya Society and Commissioner TDD-Creating of master plan of EMRS for sustainable 
buildings, human resources and facilities” ही योजना प्रस्तावित केली . या प्रस्तावास जनजाती कार्य मंत्रालयाने 
दिनांक १२.०२.२०१९ रोजी आयोजीत केलेल्या Project Appraisal Committee (PAC ) बैठकीमध्ये सदर योजना सन 
२०१९-२० व सन २०२०-२१ करिता राबविण्यासाठी एकूण २१३.७० लक्ष इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास संदर्भाधिन पत्र 
क्र १.अन्वये मंजुरी दिलेली आहे.सदर निधी संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये आयुक्‍त, आदिवासी विकास,नाशिक यांना 
वितरित करण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१९/प्र.क्र. ८९/का-१९ 


३. Seegreen solutions LLP ही एक सार्वजनिक क्षेत्रात काम करणारी संस्था असून ही संस्था सन २०१३ साली 
स्थापन झाली आहे. Seegreen solutions LLP संबंधित व्यक्‍ती गेली ३० वर्षे शाश्वत तंत्रज्ञान विषयात काम करीत 
आहेत. ही संस्था मुख्यत्वे अपारंपारिक ऊर्जा, कचरा व्यवस्थापन व जल व्यवस्थापन या क्षेत्राबाबत शाश्वत तंत्रज्ञान बाबत 
कामकाज करते. सदर क्षेत्रामध्ये शिक्षण देणे, व्यवस्थापनेबाबत प्रशिक्षण देणे, संशोधन करणे, सल्लामसलत करणे, या 
बाबत कामकाज करते. ही संस्था कॉलेज ऑफ इंजींनीयरिंग पुणे, पुणे विद्यार्थी गृह कॉलेज ऑफ इंजींनीयरिंग अँड 
टेक्नॉलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी मुंबई यांसमावेत कामकाज करते. आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये 
शाश्वत प्रणाली बसविण्याचे काम Seegreen solutions LLP या संस्थेने केले आहे. त्यात घन कचरा व्यवस्थापन, 
सांडपाणी शुद्धीकरण, पाणी व्यवस्थापन, आणि सौर उर्जा इ. विषयांचा Sardar आहे. हे काम सीग्रीन ने २०१८-१९ या 
आर्थिक वर्षामध्ये अपर आयुक्‍त ठाणे यांच्या कार्य क्षेत्रामध्ये ५ आश्रम शाळांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर केले आहे. या संस्थेने 
रुफ टॉप सोलार पीव्ही सिस्टिमची डिजाइन तयार केली आहे. तसेच knocked down kit प्रकारचा बायो गॅस , 
कंपोस्टिंग मशीन व इतर शाश्वत तंत्रज्ञान , ऊर्जा कार्यक्षमता या बाबत कामकाज करत आहे. अज्ञा नावाजलेल्या व या 
विषयाचा प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या या संस्थेमार्फत “Seegreen Solution with Eklavya Society and Commissioner 
TDD-Creating of master plan of EMRS for sustainable buildings, human resources and facilities” ही 
योजना राबविण्याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचनांना मंजुरी देणे प्रस्तावित आहे. 


area निर्णय- 
राज्यातील एकलव्य मॉडेल निवासी आश्रमश्ाळेसाठी मास्टर प्लॅन तयार करणे, एकलव्य आश्रम शाळेसाठी 


इमारत, संसाधन याबाबत नियोजन करणे व एकलव्य निवासी आश्रम शाळेच्या शाश्वत विकास करणे या कार्यक्रमार्तंगत 
“Seegreen Solution with Eklavya Society and Commissioner TDD-Creating of master plan of EMRS for 
sustainable buildings, human resources and facilities” ही योजना आदिवासी विकास विभाग व Seegreen 
5010) यांच्यामार्फत संयुक्‍तपणे राबविण्यासाठी एकुण रु.२१३.७०लक्ष किंमतीच्या अंमलबजावणी मार्गदर्शक सूचनांना 
या निर्णयाद्वारे सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट क्रमांक१ नुसार मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. सदर योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार वितरीत तरतूदींच्या मर्यादेत योजना राबविण्याबाबत त्वरीत कार्यवाही 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास ,नाशिक यांनी करावी व त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र आर्थिक व भौतिक अहवालासह 
शासनास सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१९/प्र.क्र. ८९/का-१९ 


३. हा झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेताक २०१९०९११२०२३०६३५२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Santosh Shivaji oe 


.20= al al 
a 7 
ber=b8ee8 19ccc335cea98640b72c6367 1dd013899d3601f09ce4 
a h a V 340e1741652a0, cn=S: h Shivaji Ey 
संतोष 2019.09.16 15:00:24 --05'30' 


कार्यासन अधिकारी 


Digitally signed by Santosh Shivaji 1000: 


प्रत, 

१) मा.मंत्री आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय,मुंबई 
मा.राज्यमंत्री आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव,आदिवासी विकास,यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय,मुंबई 
४) आयुक्‍्त,आदिवासी विकास,महाराष्ट्र राज्य,नाशिक 


) 
) 
) 
) 
५) सहसचिव,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


AD AD 


Co 


उपसचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास नाशिक, ठाणे, अमरावती व नागपुर . 
सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 

प्रतिनिधी, Seegreen Solution ,पुणे 

१०) संगणक समन्वयक,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

११) निवड नस्ती (का.१९) आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 


SG ८:८४ 


won 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१९/प्र.क्र. ८९/का-१९ 


परिशिष्ट -०१ 


भारतीय संविधान अनुच्छेद २७५(१) योजने अंतर्गत मंजूर योजना सन २०१९-२० व २०२०-२१ 


7 योजनेचे नांव Seegreen Solution with Eklavya Society and Commissioner TDD-Creating of 
master plans of EMRS for sustainable buildings, human resources and 
facilities. 

2 योजनेचे प्रस्तावित | राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त असणा-या १८ एकलव्य निवासी 

लाभ क्षेत्र शाळा 

३ | वित्तीय तरतुद अ.क्र | वर्ष योजना निधी 

(रू.लक्ष) 
| 2098-| Seegreen Solution with Eklavya Society and} १०६.८५ 
20 Commissioner TDD Creating of master plan of 
EMRS for sustainable buildings, human resources 
and facilities. 
२ २०२०-। Seegreen Solution with Eklavya Society and| १०६.८५ 
29 Commissioner TDD Creating of master plan of 
EMRS for sustainable buildings, human resources 
and facilities. 
एकूण २१३.७० 
ति योजनेचा seat राज्यातील एकलव्य मॉडेल निवासी आश्रमशाळेसाठी मास्टर प्लॅन तयार करणे, एकलव्य 
हेतू आश्रम शाळेसाठी इमारत, संसाधन या बाबत नियोजन करणे व एकलव्य निवासी झाळेचा 
शाश्वत विकास करणे 

५ लाभार्थी संख्या १८ एकलव्य मॉडेल निवासी आश्रम शाळा 

६ | अंमलबजावणी संबधित प्रकल्प अधिकारी ए.आ.वि.प्रकल्प AERIS ट्रायबल पब्लिक स्कूल सोसायटी व 

यंत्रणा Seegreen Solution LLP 
७ | नियंत्रण यंत्रणा आयुकक्‍्त,आदिवासी विकास, नाशिक 
८ | योजनेचा २०१९-२० व २०२०-२१ 
कालावधी 

०९ | योजना १) सदर योजनेच्या अनुषंगाने 5689981 Solution ही संस्था अंमलबजावणी यंत्रणा 
अंमलबजावणीची म्हणून कामकाज करेल. 
कार्यपध्दती २) मंजुर तरतुदीच्या मर्यादेत प्रकल्पाच्या खर्चाचा तप्षील व अंमलबजावणी वेळापत्रक हे 


आयुक्‍त,आदिवासी विकास,नाशिक यांनी अंमलबजावणी यंत्रणेसोबत विचारविनिमय 
करून अंतिम करावे. 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१९/प्र.क्र. ८९/का-१९ 


३) योजनेच्या अनुषंगाने नवीन बांधवायाच्या १८ एकलव्य मॉडेल निवासी आश्रम शाळांची | 
निवड केली जाईल. 
४) योजनेच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने प्रथम वर्षी व द्वितीय वर्षी प्रत्येकी ९ एकलव्य 
आश्रम शाळांची निवड केली जाईल. 
५) योजनेच्या अनुषंगाने अंमलबजावणी यंत्रणा प्रत्येक एकलव्य मॉडेल निवासी आश्रम 
शाळेला भेट देऊन संबंधितांशी ( शिक्षक,अधीक्षक,मुख्याध्यापक, व इतर) चर्चा करतील 
व माहितीचे संकळन करतील. सदर चर्चा ही एकलव्य मॉडेल निवासी आश्रम शाळेचा 
शाश्वत मास्टर प्लॅन तयार करणे व त्या बाबत शाश्वत उपाय योजना सुचविणे या बाबत 
असेल. 
६) एकलव्य मॉडेल निवासी आश्रम शाळेचा मास्टर प्लॅन तयार करण्यासाठी खालील 
घटक असतील. 
अ) पायाभूत सुविधा विकास 
पायाभूत सुविधांमध्ये इमारती, प्रयोगशाळा, कार्यशाळा, कर्मचारी कक्ष, कार्यालये, 
कम्युनिटी हॉल, वसतिगृहे, स्वच्छतागृहे, आरोग्य केंद्रे, इनडोअर स्पोर्ट्स इ. समावेश 
असेल.इतर पायाभूत सुविधा क्रीडागृहे, कंपाऊंड भिंती, वृक्षारोपण, शेती भूखंड, 
पशुसंवर्धन, हरितगृह, कृषी प्रक्रिया यंत्रे इ. 
आ) जल, ऊर्जा, कचरा व्यवस्थापन 
१) जल व्यवस्थापन- 
जागेच्या उपलब्धतेनुसार व आवश्यकतेनुसार जलसंचरण रचना आराखडा तयार केला 
जाईल यामध्ये विहीर, तलाव,कूपनलिका, रेन वॉटर हारवेस्टिंग WII, ओव्हर हेड 
टँक व इतर बाबींचा समावेश असेल. 
२) कचरा व्यवस्थापन 
७ विघटनशील अन्न कचरा 
७ अविघटनशील कचरा 
«७ पालापाचोळा 
«७ इतर कचरा 
उपरोक्त बाबींचा समावेश असेल 
३) ऊर्जा व्यवस्थापन 
© सोलार ऊर्जा 
«७ बायोमास 
«७ बायोगॅस 
«७ हवेपासून ऊर्जा निर्मिती 
© जल रऊर्जा 
७ ऊर्जा साठवणूक 
e Existing electrical grid 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१९/प्र.क्र. ८९/का-१९ 


3) 


इतर आवऱ्यक बाबी/सेवा . 


इतर आवर्यक सेवांमध्ये अग्निशामक पायाभूत सुविधा, संप्रेषण नेटवर्क, टेलिफोन आणि 
उपग्रह दुवे, अतिथीगृहांचा समावेश असेल; शेती आधारित टिकाऊ व्यवसाय केंद्रे इ. 


ई) मनुष्यबळ व्यवस्थापन - 
या मध्ये वेळेनुसार व आवश्‍यकतेनुसार मनुष्यबळ संख्या व त्याबाबत व्यवस्थापन 
याबाबत नियोजन केले जाईल. 

१. योजनेच्या अनुषंगाने एकलव्य आश्रम शाळेचा सद्यस्थितीत असणार्‍या पायाभूत 
सुविधांना अनुसरून कंटूर आराखडा तयार केला जाईल. 

२. योजनेच्या अनुषंगाने सद्यस्थितीत असणार्‍या विद्यार्थी संख्या व भूतकाळातील 
विद्यार्थी संख्या याबाबत पायाभूत नोंदी ठेवल्या जातील व त्या संबंधित विश्लेषण केळे 
जाईल . 

3. योजनेच्या अनुषंगाने प्रत्येक एकलव्य मॉडेल निवासी आश्रम शाळेचा सन २०५० 
समोर ठेऊन, उद्दीष्ट,अभियान व विकास आराखडा तयार केला जाईल. 

४. सन २०५० ला अनुसरून पायाभूत सुविधा विकास, मनुष्यबळ विकास,जळ,कचरा, 
ऊर्जा व्यवस्थापन व इतर आवश्‍यक सेवा या बाबत विस्तृत आराखडा तयार केले 
जाईल. 

५. योजनेच्या अनुषंगाने तयार करण्यात येणा-या अहवालात खालील बाबींचा समावेश 
असेल. 

अ) वाढ आणि विकास दृष्टीकोण 
आ) स्थान व संपूर्ण आराखडा 
इ) मनुष्यबळ आवश्‍यकता 
ई) टप्प्यानुसार करण्यात येणार्‍या विकासाची अनुमानित कामगिरी व फलनिष्पती 
उ) आवर्यक तो विकास होण्यासाठी लागणारा वेळ 
| योजनेच्या अटी व । १) योजना विहित वेळेत पूर्ण करण्याची जबाबदारी अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थेची 
शर्ती असेल. 

२) सामंजस्य करारामधील अटी व शर्तीनुसार कार्यवाही करणे अंमलबजावणी यंत्रणेला 
बंधनकारक राहील. 

3) योजनेच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने आऊट SIRT करण्याची जबाबदारी 
अंमलबजावणी यंत्रणेची राहिल. 

४) प्रकल्पामध्ये होणाऱ्या बदलाची पूर्वकल्पना प्रकल्प अधिकारी व सनियंत्रण व 


मूल्यमापन समितीला देऊन समितीच्या मान्यतेनेच बदल करावा. 

या योजनेच्या अनुषंगाने अंमलबजावणी यंत्रणेनी आयुक्‍त,आदिवासी विकास नाशिक 
यांच्यासोबत पूर्व चर्चा करून प्रत्येक कार्यशाळेचा तपज्लील, मुद्दे, सहभागी व्यक्‍ती आणि 
उदिष्ट तयार करून मान्याता घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१९/प्र.क्र. ८९/का-१९ 


६) योजनेच्या अनुषंगाने प्रथम वर्षी ९ व द्वितीय वर्षी sen एकूण १८ एकलव्य निवासी | 
आश्रम शाळेचे मास्टर प्लॅन तयार करणे, त्या बाबत नियोजन करणे अंमलबजावणी 
यंत्रणेला बंधनकारक राहील. 

७ अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने घेतल्या जाणाऱ्या कार्यशाळांसाठी आयुक्‍त, आदिवासी 
विकास व आदिवासी विकास विभागातीळ इतर कार्यालयांनी आव्यक ते सहकार्य 
करावे. 

८) अंमलबजावणी यंत्रणा कार्यशाळा साठी येणाऱ्या इतर बाह्य संस्थांच्या Badia 
मानधन, प्रवास खर्च देतील. 

९) योजनेच्या अमलबजावणीच्या अनुषंगाने सबंधित एकलव्य मॉडेल निवासी आश्रम 
शाळेच्या मुख्याध्यापकाळा अमलबजावणी यंत्रणेला आवश्‍यक ती मदत करणे 
बंधनकारक असेल. 

१०) योजनेच्या प्रगतीबाबत माहिती वेळोवेळी आयुक्‍त,आदिवासी विकास व शासनास सादर 
करण्याची जबाबदारी अंमलबजावणी यंत्रणेची राहील. 

११) अंमलबजावणी यंत्रणेमार्फत तयार करण्यात आलेला आराखडाप्रमाणे एकलव्य निवासी 
शाळेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) अंतिम करण्यात यावा. 

१२) अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थेला केलेल्या कामाचा पूर्तता अहवाल व उपयोगिता 
प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असेल. 

१३) सदर योजनेची अंमलबजावणी करताना AS (video) व छायाचित्रे काढावीत व 
योजनेची अंमलबजावणी पूर्ण झाल्याचा व फलनिष्पत्ती अहवाल सादर करण्याची 
जबाबदारी प्रकल्प अधिकारी व अंमल बजावणी यंत्रणा यांची राहील Geo-tagged 
photographs हे www.stemis .gov.in/smis या वेबसाईट वर अपलोड करण्याची 
जबाबदारी प्रकल्प अधिकारी यांची राहील. 

१४) योजनेच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने योजनेच्या प्रगती बाबत माहिती वेळोवेळी 
CAS पोर्टल वर भरण्याची जबाबदारी अंमलबजावणी यंत्रणेची असेल. 


| १ | सनियंत्रण व योजनेचे संनियंत्रण व मुल्यमापनाकरीता पुढीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे. 
मूल्यमापन १. आयुक्‍त,आदिवासी विकास, नाशिक -अध्यक्ष 
२. संबंधित अप्पर आयुक्‍त,आदिवासी विकास -सदस्य 
३. उपसचिव (5/१$),आ.वि.वि,मंत्राळय -सदस्य 
४. सबंधित प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्रकल्प - सदस्य 
५. नामनिर्देशीत विषयतज्ञ - सदस्य 
&. प्रतिनिधी soeegreen Solution -सदस्य 
७. सबंधित कार्यकारी अभियंता बांधकाम (आ.वि.वि) - सदस्य 
८. संबंधित क्वेस्ट सल्लागार - सदस्य 
९. अधिक्षक अभियंता,सा.बा.आदिवासी मंडळ,नाशिक -सदस्य सचिव 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१९/प्र.क्र. ८९/का-१९ 


> योजनेच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने करण्यात येणारे कार्य व त्याची प्रगती या बाबत 


अहवाल झासनास सादर करण्याची जबाबदारी उपरोक्‍त समितीस असतील 


> योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून उपरोक्त समितीची बैठक दर महिन्याला 


आयोजित करावी व सदर बैठकीमध्ये योजनेच्या कालबद्ध कार्यवाहीचे नियोजन 
करावे.प्रगतीचा आढावा घेण्यात याव तसेच योजना अंमबळजावणीमध्ये काही अडचणी 
असतील तर उपरोक्त समितीने त्याबाबत निर्णय घ्यावा. 


> समितीमध्ये आवश्‍यकतेप्रमाणे इतर तज्ञ/संस्था यांना निमंत्रित करता येईल. 


१२ 


निधी वितरणाची 
कार्य पद्धती 


सदर योजनेकरिता निधी वितरणाची कार्यपद्धती खालील प्रकारे निश्चित करण्यात येत 
आहे. 


१) 


2) 


३) 


8) 


4) 


६) 


८) 


योजनेच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने मंजूर झालेल्या रकमेच्या मर्यादेत खर्च 
करण्याची जबाबदारी अमलबजावणी यंत्रणेची असेल. या प्रकल्पासाठी काही 
तातडीचा खर्च उद्धभवल्यास प्रस्तावास मंजूरी दिलेल्या बाबींमधीळ खर्चामध्ये बदल 
करून प्रस्तावाच्या मंजूर केलेल्या रकमेच्या मर्यादेत सदर खर्चास मंजूरी देण्याचे 
अधिकार नियंत्रक अधिकारी यांना राहील. 

सदर योजनेचा निधी हा आयुक्‍त,आदिवासी विकास नाशिक यांच्या मार्फत 


अंमलबजावणी यंत्रणेला वर्ग करण्यात येईल. 

शासन निर्णय निर्गमित झाल्यानंतर आयुकक्‍्त,आदिवासी विकास ,नाशिक हे 
अंमलबजावणी यंत्रणेला कार्यारंभ आदेश देऊन प्रकल्पासाठी पहिल्या वर्षासाठी मंजूर 
रकमेतून ५० टक्के रक्‍कम अदा करतील . 

सदर निधी प्राप्त होताच व कार्यारंभ आदेश मिळाल्यानंतर अंमलबजावणी यंत्रणा 
प्रत्यक्षात कार्यास सुरुवात करेल . 

प्रत्यक्ष कार्य सुरु होऊन ०६ महिने झाल्यानंतर व कामाच्या प्रगतीनुसार व मूल्यमापन 
व सनियंत्रण समितीच्या अहवालानुसार व समाधानकारक शिफारस केल्यानंतर 
पहिल्या वर्षाची पुढील ३० टक्के निधी वर्ग करण्यात येईल. 

योजनेच्या अंमलबजावणीचे एक वर्ष पूर्ण झाल्या नंतर पहिल्या वर्षाचा उर्वरित २० 
can निधी अंमल बजावणी यंत्रणेला वर्ग करण्यात येईल . 

योजनेच्या अनुषंगाने दुसऱ्या वर्षाच्या मंजूर निधीच्या ४० टक्के निधी दुसऱ्या वर्षाची 
अंमलबजावणी सुरु होण्यापूर्वी तसेच प्रथम वर्षी केलेल्या कामाच्या प्रगतीनुसार व 
मूल्यमापन व सनियंत्रण समितीच्या शिफारशीनुसार वर्ग करण्यात येईल . 

दुसऱ्या वर्षाचा पुढील ४० टक्के निधी ६ महिने पूर्ण झाल्यानंतर कामाच्या प्रगतीनुसार 
व मूल्यमापन व सनियंत्रण समितीच्या शिफारशीनुसार वर्ग करण्यात येईल. 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१९/प्र.क्र. ८९/का-१९ 


९) दुसर्‍या वर्षासाठी मंजूर झालेल्या निधीतून उर्वरित २० टक्के निधी योजना 
यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्या नंतर तसेच कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र सादर केल्या नंतर 
मूल्यमापन व सनियंत्रण समितीच्या अभिप्राय नुसार अंमलबजावणी यंत्रणेस वर्ग केला 
जाईल . 

१० योजनेच्या अनुषंगाने आऊट सोर्सिंग करण्यात येणारे कर्मचारी/ तज्ञ व्यक्‍ती यांचे 
मानधन देण्याची संपूर्ण जबाबदारी अंमलबजावणी यंत्रणेची राहील . 

११) योजनेच्या अनुषंगाने झालेल्या खर्चाचा अहवाल वेळोवेळी आयुक्‍त,आदिवासी विकास 
नाशिक यांना सादर करण्याची जबाबदारी अंमल बजावणी यंत्रणेची राहील. 


१३ 


योजनेची 
फलनिष्पती 


राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त असणा-या नवीन एकलव्य मॉडेल 
निवासी आश्रम शाळेचा शाश्वत असा मास्टर प्लॅन तयार होईल 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


